शा.नि., गृह विभाग, क्र.पोकुआ- 
१२१६/ प्र.क्र.१२/ शिकाना/ पोल- 
७, दिनांक १०.०१.२०१७, द्वारे 
घटित करण्यात आलेली समिती 
विसर्जित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.पोकुआ-१२१६/प्र.क्र.८५५/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक १८ मार्च २०२०. 


वाचा :- १) शा.नि., गृह विभाग, क्र.पोकुआ-१२१६/ प्र.क्र.१२/ शिकाना/ पेल-७, दिनांक 
१०.०१.२०१७. 


२) शा.नि., गृह विभाग, क्र.पोकुआ-१२१६/ प्र.क्र.१२/ शिकाना/ 15-0, दिनांक 
२२.११.२०१९. 


३) मा. मुख्य सचिव यांची टिप्पणी, क्र.ई-४२०६८०२, दिनांक ०३.०१.२०२०. 


8) शासन पत्र, सा.प्र. विभाग, क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०४/ई-४२०६८०२/का- 
२९अ, दिनांक १६.०१.२०२०. 


प्रस्तावना. 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. पोकुआ-१२१६/ प्र.क्र.१२/ शिकाना/ पाल-७, दिनांक 
१०.०१.२०१७, व्दारे “पोलीस कुटुंबीयांच्या विविध समस्यांचे निराकरण” करण्यासाठी मा. 
मुख्य मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती घटित करण्यात आली आहे. या समितीत, मा. 
राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे), अपर मुख्य सचिव (गृह), पोलीस 
महासंचालक, म.रा., पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई, आणि उपाध्यक्ष-नि-व्यवस्थापकीय 
संचालक, म.रा. पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या., हे सहा शासकीय सदस्य 
आणि इतर १३ अशासकीय सदस्य, असे एकूण १९ सदस्य आहेत. 


२. उक्त समितीचे सदस्य हे शासनाच्या मर्जीनुसार (Pleasure of Government) आपले 
सदस्यत्व धारण करत असल्याने उक्त समिती विसर्जित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्या अनुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय. 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. पोकुआ-१२१६/ प्र.क्र.१२/ शिकाना/ पाल-७, दिनांक 
१०.०१.२०१७, व्दारे मा. मुख्य मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाळी घटित करण्यात आलेली समिती, 
याद्वारे, विसर्जित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पोकुआ-१२१६/प्र.क्र.८५५/पोल-७ 


२. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००३१८१६५५३९६६२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SWAPNIL GOPAL * 


BORSE द i 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


) 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. गृह मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. राज्यमंत्री, गृह (ex), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 

९) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

१० उपाध्यक्ष-नि-व्यवस्थापकीय GASH, म.रा. पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
मर्या., मुंबई. 


प्रत- 
१) समितीचे सर्व अशासकीय सदस्य (पोळीस महसंचालक, म.रा., यांच्यामार्फत). 
2) निवड फाईल, पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


